आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२४-२५ करीता शासकीय 
आश्रमशाळा इमारती बांधणे 


(ओटिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५१११८) अंतर्गत निधी 
वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९ /कार्यासन-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४, . 
२) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२४/प्र.क्र.११७/का-१३ 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०२) (०६) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३-मोठी बांधकामे 
या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरण प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनूसरुन अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असळेला निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम 
(ओटिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ १११८) या अंतर्गत बाब क्र.५३- मोठी बांधकामे या खाळी सन २०२४-२५ या 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.७५९९.०० लाख (अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर कोटी नव्यान्नव लाख फक्त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / 
नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
ae 2 3 PB 
णि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ३७ ३८५४.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम २९ ३७४५.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपुर 
एकुण ६६ ७५९९.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ६६ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट-ड मध्ये समाविष्ट 


असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 


प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


२ सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ६६ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 


याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची 


राहील. 


३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपूर यांचे 


मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 


तपासणी करावी तसेच जुन्या कामांचा आढावा घेवुन ती प्राथम्याने पुर्ण करण्यात यावीत. 


वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 


8) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी विभाग) नाशिक/नागपूर यांनी 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) यांचेमार्फत सादर केलेल्या 


मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल 


याची दक्षता घ्यावी. 


५ सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 


करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 


शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४३/२४ दि.१०.०७.२०२४ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि..०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२४३१०४४२४ असा आहे. हा Tey 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA oie en cme sanon 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1ba2dfa 
8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 
1160B2054D23D8173AD98S5E5B569A5802CEAS 

B H AW A R | A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2024.08.05 14:46:20 +05'30' 

(राजेंद्र दे.भवारी) 

अधिकारी 
कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 


सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती. 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र, 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपूर. 

९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर) 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. सबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. कार्यासन अधिकारी (का-५/१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
१ | २ 3 ee 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
षि शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे ता. ळर ग 
जि.नंदुरबार येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे न न 
शासकीय आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा दाहादा येथे 
२ | आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ता. evar जि. ८८७.३८ २१०.०० 
नंदुरबार 
शासकोय आश्रमशाळा संकुल दहिवद येथे मुलीचे 
३ | वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर जि. ९७६.०७ ८०.०० 
जळगाव 
शासकीय आश्रमशाळा पळशी ता. पारनेर जि. 
४ | अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम ९७६.०७ १७०.०० 
करणे 
धोंडबार ता. सिन्नर जि. नाशिक येथे शासकीय 
५ | आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात शाळेय इमारत ८८९.०० १०.०० 
बांधकाम करणे 
पिंगळवाढे येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा 
६ । संकुलात शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर ८८९.०० १००.०० 
जि. जळगाव 
सुरडी येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इमारतीचे 
४] बांधकाम करणे लीड ८ ८९.०० ९.०० 
बांधकाम करणे ता. आष्टी जि. बीड 
वडनेर येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा इमारतीचे 
८ बांधकाम करगे ता. कन्नड औरंगाबाद ८ ८९.०० ४५.०० 
बांधकाम करणे ता. कन्नड जि. औरंगाबाद 
शासकीय आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा दाहादा येथे 
९ | मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. १०१७.८२ ११०.०० 
नंदुरबार 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे येथे मुलींचे 
षा वसतीगृहाचे बांधकाम करणे : नंदुरबार १०१७.८२ ८०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा शहादा ता. ठाहादा 
षि जि. नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम १२१९.८७ २४०.०० 
करणे 
पारेगांव, ता.चांदवड जि. नाशिक येथील शासकीय 
१२ । आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे ६०३.६३ १००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
bai = = २ ३ PB 
विरगांवपाडा, ता.बागलाण जि. नाशिक येथील 
१३ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत ६९३.७४ १००.०० 
रुपांतरीत करणे 
अकलापुर, ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर येथील 
१४ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत ६४७.०१ १००.०० 
रुपांतरीत करणे 
ai शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वलठाण येथे शालेय वाली ae 
इमारतीचे बांधकाम करणे. ता:चाळीसगाव, जि.जळगाव न न 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे येथे मुलांचे 
१६ वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे नंदुरबार १२४५.२७ १००.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे, जि. 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जवळे बाळेश्वर येथे 
१७ | शालेय इमारत वाढीव मजल्याचे बांधकाम करणे, ७७३.५४ १००.०० 
ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर 
AMADA आदिवासी आश्रमशाळा ATHY येथे शालेय 
१८ | इमारत बांधकाम करणे, ता.जि.नंदुरबार 1034 भय 
९ ATHY आदिवासी आश्रमशाळा , देवपूरपाडा, 1. sane 
ता.देवळा, जि.नाशिक त न 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा घारगाव, येथे मुळांचे 
२० | वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:संगमनेर, जि. १३२३.४२ ११०.०० 
अहमदनगर 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा पळशी येथे मुलाचे 
२१ | वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:पारनेर, जि. १३०४.२२ ६०.०० 
अहमदनगर 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोळेवाडी, ता.राहूरी, 
२२ | जि.अहमदनगर येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम १३२३.४२ ११०.०० 
करणे. 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहिवद येथे शालेय 
२३ | इमारत (G+2) चे बांधकाम करणे ता. अमळनेर, १३३०.२० ११०.०० 
जि.जळगाव 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा वलठाण येथे मुलीचे 
२४ । वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:चाळीसगाव, agus त ee 
जि.जळगाव 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
bai > “| 2 3 PB 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा साकुर, ता.संगमनेर, 
२५ | जि.अहमदनगर येथे मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम १२३१.४७ ११०.०० 
करणे. 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा साकुर, ता.संगमनेर, 
२६ | जि.अहमदनगर येथे इंग्रजी माध्यम इमारतीचा दुसर्‍या ३९४.६६ ११०.०० 
मजल्यावरचे इमारत बांधकाम करणे, . 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा सुलवाडे येथे शालेय 
२७ | इमारतीचे बांधकाम करणे. ता.शिंदखेडा, जि.धुळे. १७९0९ हरि 
अक्कलकोस, ता.शिदखेडा, जि.धुळे येथील शासकोय 
२८ | आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाच्या १३७१.११ ११०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धोंडबार, ता.सिन्नर, 
२९ | जि.नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे (जी +3) १४०६.१२ ११०.०० 
बांधकाम करणे. 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धोंडबार, ता.सिन्नर, 
३० | जि.नाशिक येथे मुलांचे वसतीगृह इमारतीचे (जी +3) १३०५.६४ ११०.०० 
बांधकाम करणे. 
३० | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ३२३३७.८७ ३१३४.०० 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
| शासकोय आश्रमशाळा वडेश्वर, ता. मवाळ, जि. पुणे 
शालेय इमारत बांधकाम करणे १०७५.०० १७५.०० 
(बाब क्र. ४ पुष्ठ क्र.४१८) 
२ | भालीवडी ता. कर्जत जि. रायगड येथील शासकीय ee 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे Rare म 
३ | शासकोय आश्रमशाळा डोलवली येथील शाळा 
इमारतीच्या उर्वरीत दोन मजल्यांचे बांधकाम करणे ता. ६९२.७४ ९०.०० 
खालापूर जि. रायगड 
४ | शासकोय आश्रमशाळा भालीवडी येथे मुलींच्या वसतीगृह 
वात व ता ota PI. TS १२२९.८४ १५५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. कर्जत जि. रायगड 
५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा चिखलगाव येथे 
मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. खेड १४३९.३० १५०.०० 
जि. पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
bas | २ ३ PB 
६ । होटगी ता. , जि. सोलापूर येथील शासकोय आदिवासी 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृहाच्या इमारतीचे १३६१.०९ ७०.०० 
बांधकाम करणे. 
७ । भीनार ता. भीवंडी जी.ठाणे येथे शासकोय आदिवासी 
शाळेच्या बांधकाम करणे १३५६.२६ १०.०० 
शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. 
७ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ७६८७.७९ ७२०.०० 
३७ | अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम ४००२५.६६ ३८५४.०० 
आदिवासी मंडळ) 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
षंड शा.आश्रमशाळा शिरड शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली इमारत बांधकाम करणे १४५१.९६ १००.०० 
हिंगोली येथील शालेय इमारत बांधकाम करणे 
२ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सहस्रकुंड ता.किनवट 
ns 393.88 १०.०० 
जि.न 
३ | शा.आश्रमशाळा BINS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
peat मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ११८१.५९ १००.०० 
हिंगोली येथीळ मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
४ | शा.आश्रमशाळा BRS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे ११८१.५९ १००.०० 
हिंगोली येथील मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
५. | शा.आश्रमशाळा BRS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली येथील कर्मचारी निवासस्थान वर्ग.२व ३ ६२८७१ ५०.०० 
बांधकाम करणे 
६ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हर्षी ता.पुसद 
जि.यवतमाळ येथे आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम ९८२.७७० १००.०० 
करणे 
७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा माणिकपूर ता.वरुड 
aera मुलांच्या वसतीगृहाचे वपक वशी ११६५.३७ २५०.०० 
जि. येथे मुलांच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
८ | जामगव्हाण ता.कळमनुरी जि.हिंगोली येथील शासकीय कका si 
रूपांतरीत र 0,00 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे रक ) 
९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तिसगांव 
ता.फुलादाबाद जि.छत्रपती संभाजीनगर येथील मुलांचे १३८१.८९ Ss te 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे जी--३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
"१. _| २ 3 PB 
| o | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा शेलुबाजार 
ता.मंगरुळपिर जि.वाशिम येथील आश्रमशाळेचे बांधकाम ११८१.९७ १५०.०० 
करणे 
णि १ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मुसळवाडी 
ता.मंगरुळपिर जि.वाशिम येथील आश्रमशाळेचे बांधकाम १०९३.८२ ७०.०० 
करणे जी--३ 
१२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा नांझा ता.कंळब 
यवतमाळ आ बांधकाम करणे १०८४.३७ (90.०० 
जि.यवतमाळ येथील आश्रमशाळेचे बांधकाम करणे 
१३ । कापरा ता.ता.जि.यवतमाळ येथील शासकीय आदिवासी 
आ रूपांतरीत करणे १०३०.८९ (90.०० 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
१४ | किन्हीराजा ता.मालेगाव जि.वाशिम येथील शासकीय 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे eee aac 
१५ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धानोरा ता.मोर्शी 
जि.अमरावती येथील मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम १२००.०० ५०.०० 
करणे 
१५ | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) १५११९.१६ १५७०.०० 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
i चंद्रपूर जिल्हयातील सिंदेवाही तालुक्‍यात मरेगाव येथे 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. ve aa 
२ | तहसील तुमसर जि. भंडारा मधील खापा येथील तर ati 
आश्रमशाळेचे नवीनीकरण करणे. न न 
३ ।ता. हिंगणा जि. नागपूर मधील कवडस येथे शासकोय 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 2:33 वि 
४ | चिंधीचक ता. नागभीड जि. चंद्रपूर येथे शासकौय मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम करणे ere pare 
५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मजीतपुर येथे 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणेता गोदिया जि १३३४.९९ २००.०० 
गोदिंया. 
६ । शासकीय आदिवासी आश्रमझाळा कोसंबी येथे संरक्षण 
भितींचे बांधकाम करणे ता नागभिड जि चंद्रपुर 332 तनन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ / प्र.क.८९/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
१ | २ ३ PB 
७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा HASH येथे 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता हिंगणा जि १३३४.९९ २००.०० 
नागपुर 
८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जांभुळघाट येथे 
शालेय आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता चिमुर १४२६.६१ २००.०० 
जि चंद्रपुर 
९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हिरापूर (तळणी) येथे 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:देवळी, १२००.०० २००.०० 
जि. वर्धा 
षि शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा खापा येथे मुलीचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता तुमसर , जि. १२५०.०० २५०.०० 
भंडारा 
वि १ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मजीतपुर येथे 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता गोदिया जि १३८७.९० २००.०० 
गोदिंया. 
१२ | शासकोय आदिवासी कन्या आश्रमशाळा बोर्डा येथे 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ता.चंद्रपूर १२४५.६६ १५०.०० 
जि.चंद्रपूर 
१३ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जांभूळघाट येथे 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:चिमूर, १३०१.२६ २००.०० 
जि. चंद्रपूर 
१४ ।बोर्डा ता. चंद्रपुर येथील शासकोय आदिवासी 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे रभ ह 
१४ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) १५०२४.८२ २१७५.०० 
२९ | ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी ३०१४३.९८ ३७४५.०० 
मंडळ) 
६६ | एकुण ओ--ब) ७०१६९.६४ ७५९९.०० 
RAJENDRA situs” 
DEVARAM ----.-..... 
BHAWARI ॥७// द टा 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


